खारघर पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई 
गु.नो.क्र.३८५/२०१४ (अँड. मिनाक्षी जयस्वाल 
हत्त्या प्रकरण ) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अंड.श्री.उज्वल निकम 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३१/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० 032 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, 2094 
संदर्भ शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी १०१५/ए.एस.४२/डी-१४, 
दिनांक ०३ जुन, २०१५ 

शासन निर्णय: 

खारघर पोलीस स्टेशन, नवी मुंबई गु.नो.क्र.३८५/२०१४(अँड. मिनाक्षी जयस्वाल हत्त्या 
प्रकरण ) मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी 
अँड. श्री.उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक ०३ जुन, २०१५च्या 
अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सबब, प्रस्तुत 
प्रकरणी अँड.श्री.उज्वल निकम यांना खालीलप्रमाण फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी = रू.३५,०००/- 


ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) _ _रू.१०,०००/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रू.३०,०००/-) 


क) हॉटेल Short व बो्डींग प्रतिदिन रू.५,०००/- 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.उज्वल निकम यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१५/प्र.क्र.३१/पोळ-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०८/१५/व्यय-७, दि. ०८.०९.२०१५ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५११२११२५०१४५६२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A ru Nn Vi S h Nn (1 pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 

J 0 ५ h | st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2015.11.21 12:51:40 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) पोळीस आयुक्त, नवी मुंबई. 
३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अँड.श्री.उज्वल निकम, बॅरीस्टर निकम चौक, जळगांव 
७) विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग (व्यय-'७, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


